वाचा : 


शासन निर्णय : 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२८५/बांधकाम-४ 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना संशोधन 


व विकास अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यातील १६ 


रस्त्यांची दर्जोन्नरती करण्यास प्रशासकीय 


मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 


बांधकाम भवन, ५ वा मजला, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 


तारीख: १३ मार्च, २०२३ 


१) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः ग्रासयो-२०१५/प्र.क्र.१२/योजना-९, दिनांक 


२८ ऑक्टोबर, २०१५. 
शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२१/प्र.क्र.१६५/बांधकाम-४, दिनांक 
०६ जानेवारी, २०२२. 


AD 
— 


3) शासन परिपत्रक, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.०७/बांधकाम-४, 
दिनांक २१ एप्रिल, २०२२. 
४) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०२२/प्र.क्र.१९/बांधकाम-४, दिनांक 
२६ सप्टेंबर, २०२२. 
५) मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणेयांचे पत्र क्रमांकः 
मु.अ./प्रमंग्रासयो/७9११/२०२३, दिनांक २४ फेब्रुवारी, 2023. 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-२ संशोधन व विकास अंतर्गत जळगाव 


जिल्ह्यातील रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्यासाठी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या किंमतीस खालील 


नमुद केलेल्या अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | तालुका पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी | कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्र (कि.मी) | अंदाजीत | नियमित देखभाल व 
रक्‍कम दुरुस्ती अंदाजीत 
(रू. लक्षी | रक्कम (रू. लक्ष) 
रामा २११- देवळी - बिलाखेड | F080 |, ३5५१-२६ acs 
तळोदा - शिरसगाव - आडगाव 
aie तमगव्हाण - निकुंभ - पिंपळवाड- 
| चाळीसगाव | RD-JLG (॥-०७ 


रस्ता (सा.क्र.०/००० ते ०/५००, 
०/५३० ते ३/७६० जोडरस्ता) (तळोंदे 
प्र.दे. पासून) 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२८५/बांधकाम-४ 


अ. | तालुका पॅकेज क्रमांक रस्त्याचे नाव लांबी | कामाची | कामाची ५ वर्षे 
क्र (कि.मी.) | अंदाजीत | नियमित देखभाल व 
रक्‍कम दुरुस्ती अंदाजीत 
(रू. लक्षी | रक्‍कम (रू. लक्ष) 
राममा ७५३ - हरिपूर -ब्राम्हणशेवगे - | ४.६३० | ३०५.४५ २४.५१ 
२ शोवरी - अंधारी-हातगाव ते जिल्हा हद्द 
रस्ता.(सा.क्र. ०/००० ते ४/६३०) 
पिपळखेडे ते शिवापूर रस्ता (सा.क्र. | १.००० | ७३.८३ ५.४८ 
3 ०/००० ते 9/000) (MLR-98, 
VR- 999) 
चाळीसगाव | RD-JLG (ll)-o9 | पिंपळवाड निकुंभ ते माळशेवगे रस्ता- | ४.२४० | 343.40 २४.२३ 
8 (सा क्र.०/० ते ¥/280)(MRL- 9§,VR 
१५९) 
i पिलखोड ते तामसवाडी रस्ता | 2.260 | 222.94 १५.५६ 
(सा.क्र. ०/० ते २/२६०) 
राममा २११ ते नवे दसेगाव रस्ता | १.९८० | १४३.५७ ११.२१ 
शि (सा.क्र.०/० ते १/९८०) 
ह वाकडी ते मुंदखेडा बु- मुंदखेडा खु. | 4.900 | ३७०.६५ २८.९४ 
रस्ता. (सा.क्र. ०/०ते 4/400) 
ह लोंजे ws ते सोनगाव रस्ता | १.११० ८१.७६ ६.८३ 
(सा.क्र.०/० ते १/११०) 
«| Schade क विळा राममा २११ ते बोढरे रस्ता (सा.क्र. | 2.000 | १४९.८८ ११.७५ 
o/od 2/00) 
१०. हिंगोणे खु ते तालुका हद्द रस्ता | २.४३० | १८१.९८ १४.८५ 
(सा.क्र. ०/०० ते २/४३०) 
११. प्रजिमा ४३ ते ढोमणे रस्ता (सा.क्र. | १.४०० | १०४.९५ ८.७० 
o/ood 9/800) 
a हातले ते हातले तांडा रस्ता (सा.क्र. | १.१४० ८१.६७ ६.६२ 
०/००० ते १/१४०) 
दुर वाकडी ते रोकडे तांडा रस्ता( सा.क्र. | १.०६० ८३.६४ ६.३२ 
०/००० ते ०/५१०,१/१७० ते १/७२०) 
खडकी बु.- तांबोळे खु. ते निमखेडी | ३.३९० । २६५.६८ २१.२८ 
१७, आत गोव ययात nee रस्ता. (सा.क्र. 0/0 ते 0/990,9/990 
ते २/१९०,३/१२० ते ४/५७०) 
व राममा २११ -जुनोने ते जिल्हा BE | २.८८० | २२२.६२ १७.८५ 
रस्ता. (सा.क्र.२/४०० ते 8/340) 
राममा २११ - वडगाव लांबे, खेडगाव | ३.००० | २१९.५४ १८.७५ 
१६ ते तालुका हद्द रस्ता (सा.क्र. ०/००० 
ते ३/०००) 
एकुण १६ कामे ४१.६५० | ३२१८.३० २५१.६३ 


१. सदर कामे ग्रामविकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्रामविकास विभागाच्या अटी व 
शर्तीवर कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 

२. मुख्य अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), पुणे, संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) व संबंधित 
कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी शासन निर्णय ग्राम विकास विभाग क्रमांक ग्रासयो- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२८५/बांधकाम-४ 


२०१८/प्र.क्र.२३९/बांधकाम-१,दि.२५.१०.२०१८ तसेच शासन पत्र क्रमांक मुग्रायो 
२०१९/प्र.क्र.७३/बांध-४ दिनांक २२ जानेवारी,२०१९ अन्वये दिलेल्या अधिकारानुसार प्रत्येक 
रस्त्याला तांत्रिक मान्यता द्यावी. 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था व मुख्य अभियंता तसेच 
संबंधित अधीक्षक अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) यांनी रस्त्याचे aula करण्यासाठी ई-टेंडरिंग 
करुनच कार्यारंभ आदेशा देण्यात यावेत. 

४. प्रस्तुत कामास तांत्रिक मंजुरी देण्यापुर्वी व काम सुरु करण्यापुर्वी पुढील बाबींची पुर्तता करण्यात 
यावी. 

) तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापुर्वी रस्त्याच्या कामाचा वाव, Pavement Design व 
Hydraulic Calculations JAS: काटेकोरपणे तपासण्यात येवुन त्याप्रमाणे संकल्पन 
निश्चित करण्यात यावे. 

ii) सदर रस्त्यासाठी लागणारी जमीन या विभागाच्या ताब्यात आहे याची खातरजमा करुन 
घ्यावी.खाजगी जमीन अथवा वनविभागाची ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक असलेल्या 
रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येवुन येत,याबाबत पुन:श्वखात्री करण्यात यावी. 

ii) तांत्रिक मान्यता देणाऱ्या wee हे काम कोणत्याही पाटबंधारे/जलविद्युत 
पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जलाहायाखाली जाण्याची ATER नाही किंवा अशा प्रकल्पांमुळे 
या कामावर कोणताही परिणाम होणार नाही याची खात्री करावी. 

iy) अंदाजपत्रकामध्ये कामाची मराठीमधुन माहिती दर्शविणाऱ्या wordt तरतुद केलेली 
असावी. 

vy) प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकात प्रत्येक दराचे वर्णन/दर/दरपृथ:करण 
/रक्‍्कम/दरपृथ:करणाती गृहित धरलेली अंतरे व अनुषंगिक इतर बाबी तांत्रिक मान्यता 
प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या पातळीवर तपासणे अनिवार्य आहे.या 
संदर्भात शासनाचे कोणतेही उत्तरदायित्व असणार नाही. 

vi) तांत्रिक मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्याने कामामध्ये प्रस्तावित वाव अन्य 
कोणत्याही योजनेत/ कार्यक्रमात समाविष्ठ नाही तसेच सार्वजनिकबांधकाम विभाग, 
जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ इत्यादी तत्सम 
यंत्रणेकडे मंजुर नाही, याची खातरजमा करावी. 

vil) सदर कामांना प्रचलित दरसूचीनुसार तांत्रिक मंजूरी देण्यात यावी. 

vill) सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 

9) सदर कामे डोंगरी/आदिवासी/नक्षलप्रभावीत क्षेत्र अथवा साखर कारखान्यापासून १५ 
कि.मी.त्रिज्या क्षेत्रांमध्ये शासनाच्या प्रचलित निर्णयानुसार येत असल्याबाबत तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकाऱ्यांने तपासणी करुन दरपृथ:करणामध्ये त्यानुसार 
तरतुद केळे बाबत खातर जमा करावी. याबाबतची सर्व जबाबदारी ही संबंधित तांत्रिक 
मान्यता प्रदान करणाऱ्या सक्षम अधिकारी/ अभियंत्याची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.२८५/बांधकाम-४ 


०२. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च ०४, 
जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (०१) (०१) मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५१५३” 
या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१३१७०१३०५१२० असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 


PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.03.14 13:20:12 
+05'30' 
(प्रशांत. वि. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव,मंत्राळय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य, यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय, मुंबई. 
४ मा.विधानसभा सदस्य, मा.विधानपरिषद, सदस्य. 
५) अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), बांधकाम भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
६) सचिव (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७ जिल्हाधिकारी, जळगाव. 
८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव. 
९) खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.) मंत्रालय मुंबई-३२. 


१०) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे. 

११) अधीक्षक अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था,नाशिक 
विभाग,नाशिक. 

१२) कार्यकारी अभियंता (प्र.मं.ग्रा.स.यो.),महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, जळगाव 

१३) कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, जळगाव. 

१४) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगाव. 

१५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव. 

१६) माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य. 

१७) निवड नस्ती, कार्यासन बांध-४, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


